लोणार सरोवराच्या जतन, संवर्धन आणि 
विकास आराखडयास मान्यता देण्याबाबत. 


महराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.८४/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ जुले, २०२२ 


वाचा :- 


१. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र.टिडीसी-२०१६/३/प्र.क्र.२११/पर्यटन, 
दिनांक ३१.०३.२०१७ 

२. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र.टिडीसी-२०२१/०२/प्र.क्र.१३५/पर्यटन, 
दिनांक २४.०२.२०२१ 

३. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१२१/फ-९, दि. २४.०८.२०२१ 

४. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांचे दि. १३.०४.२०२२ रोजीचे पत्र 


प्रस्तावना :- 


लोणार सरोवराचे जतन, संवर्धन आणि विकासाकरीता संदर्भ क्र. 3 अन्वये विभागीय 
आयुक्‍त, अमरावती यांचे अध्यक्षतेखाली “लोणार सरोवर विकास समिती” स्थापन करण्यात 
आली आहे. त्यानुसार गठित समितीच्या बैठका घेऊन लोणार सरोवराचे संरक्षण, संवर्धन व 
जतन करण्यासाठी विविध विभागांच्या माध्यमातून करावयाच्या कामांचा अंदाजित रु.३६९७८.७७ 
लक्ष रक्कमेचा प्रारूप आराखडा विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांनी संदर्भ क्र. ४ अन्वये सादर 
केला आहे. 

सदर आराखडयास मंत्रिमंडळाची मान्यता देणे तसेच मा. उच्च न्यायालयाचे 
दि.१५.०६.२०२२ रोजीचे आदेश आदेशास अनुसरून ळोणार सरोवर विकास समितीकडे 
आराखडयातील कामांकारीता निधी वर्ग करणे व संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणेमार्फत कामांची 
अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्‍त, अमरावती तथा अध्यक्ष, लोणार सरोवर 
विकास समिती यांना आवश्‍यक अधिकार प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
या शासन निर्णयान्वये संक्षिप्त विवरणपत्र-१ मधील कामांना व परिशिष्ट-अ प्रमाणे 
लोणार सरोवर जतन, संवर्धन आणि विकास आराखडयास (अंदाजित रु. ३६९७८.७७ लक्ष 
रक्कम) मान्यता देण्यात येत आहे. या अनुषंगाने ळोणार सरोवर जतन, संवर्धन आणि विकास 
आराखडयाच्या अंमलबजावणी संदर्भात शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे :- 
१. लोणार सरोवर विकास आराखडयाचे अंमलबजावणी करीता नियोजन विभागाने 
स्वतंत्र लेखाशिर्ष तयार करुन आराखडयातील कामांकरीता निधीची तरतूद करावी 
व निधी उपलब्ध करुन द्यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.८४/फ-९ 


२. नियोजन विभागाने मंजूर आराखडयातील कामनिहाय आवश्‍यक निधी लोणार सरोवर 
विकास समितीकरीता पी.एल.ए. खाते तयार करुन त्यामध्ये वर्ग करावा. तथापि, ज्या 
विभागांना राज्याच्या अर्थसंकल्पा व्यतिरिक्त इतर स्त्रोतातून निधी प्राप्त होतो ज्याची 
तरतूद नियोजन विभागामार्फत करणे शक्‍य नाही तसेच तांत्रिक कारणामुळे निधी 
लोणार सरोवर विकास समितीकडे वर्ग करण्याची बाब शक्य नसल्यास, अज्ञा 
प्रकरणी संबंधित विभागाने आराखडयातील कामे प्रचलित पध्दतीनुसार समितीच्या 
देखरेखीखाली करावीत. 

३. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती तथा अध्यक्ष, लोणार सरोवर विकास समिती यांना 
आराखडयातील सर्व कामांकरीता प्रशासकीय मान्यता देणे, निविदा मंजूर करणे, 
निधीचा विनियोग करणे तसेच आराखडयातील कामांची अंमलबजावणी करण्याच्या 
अनुषंगाने पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात येत आहे. 


हा शासन निर्णय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात आला आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०७२७१९०८३९७०१९ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PINGALE BHANUDAS : 
NARAYAN 


(भा. ना. पिंगळे) 


उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 
प्रति :- 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


५. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. प्रधान सचिव (पर्यावरण), पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.८४/फ-९ 


१३. प्रधान सचिव (पर्यटन) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. प्रधान सचिव, गृह निर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१७. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१८. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती 

१९. मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचाळक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती 
२०. जिल्हाधिकारी, बुलढाणा 

२१. कुलगुरू, अमरावती विद्यापीठ 

२२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परीषद, बुलढाणा 

२३. उप वनसंरक्षक (प्रा), बुलढाणा वन विभाग, बुलढाणा 

२४. विभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव), अकोला 

२५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती 

२६. उप संचालक, नगर रचना, अमरावती 

२७. प्रादेशिक व्यवस्थापक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, अमरावती 
२८. अधिक्षक, पुरातत्व विभाग, भारत सरकार 

२९. महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षण/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
३०. वित्त विभाग (व्यय-१०), मंत्रालय, मुंबई 

३१. निवड नस्ती (कार्यासन-फ-९), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


KKK 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.८४/फ-९ 


शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.८४/फ-९ दिनांक २७ जुले, २०२२ सोबतचे लोणार 
सरोवर जतन, संवर्धन आणि विकास आराखडयातील कामांचे संक्षिप्त विवरणपत्र-१ 


| विभाग कामाचे संक्षिप्त विवरण कामाची यापूर्वी वितरीत | भविष्यात परिशिष्ट-अ 
अंदाजित निधी (रु. लागणारा निधी (रु. मधील बाब 
रक्‍कम (रु. लाखात) लाखात) क्र 
लाखात) 
नगर विकास | लोणार सरोवराचे काठावरील २२५.०० २२५.०० | a 
विभाग कब्रस्थान व स्मश्ञानभुमीचे 
स्थानांतरण करणे 
सांडपाणी WHA प्रकल्प व भुमीगत |।७२३९.०० ८८.०० ७१५१.०० २व३ 
गटार योजना 
पर्यटकांचे सोयीसाठी स्वच्छतागृह |।९०.०० कि ९०.०० g 
बांधकाम करणे 
पाणी पुरवठा योजना ३५००.०० धिक 5५००.०० & 
नियोजन संरक्षक भिंत व चेनलिक फेन्सिंगचे ।५९.१६ ५९.१६ a ७-९ 
विभाग बांधकाम करणे 
वेडीबाभूळ व निरुपयेगी गवताचे ९७१.२१ २५३.०७ ७१८.१४ १० ते १५ 
निष्कासन, वृक्ष लागवड व नर्सरी 
तयार करणे, जल व मृद संधारणाची 
कामे करणे 
लोणार सरोवराच्या परिसरात निसर्ग | ६६.०० ९.१६ ५६.८४ २१ते२५व 
पर्यटनाची कामे २९ 
वन्यजीव संरक्षणासाठी करावयाची |।१८७.०१ २६.१६ १६०.८५ २७, २८ व 
कामे ३१ ते ३५ 
मंदिराचे जतन, संरक्षण व २३८१.३२ ३९४.९४ १९८६.३८ ३९ ते ६१ 
सुशोभिकरण करणे, पर्यटक सुविधा 
निर्माण करणे व विशेष दुरूस्ती 
लोणार सरोवर विकास आराखडा  ।२६४.०० | २६४.०० a 
कक्षातील कर्मचारी यांचा आस्थापना 
खर्च (विभागीय आयुक्‍त, अमरावती) 
वन विभाग ।इमारतींची दुरूस्ती करणे (कर्मचारी |२७९.०० | २७९.०० १६ ते २० 
निवासस्थान, रेस्ट हाऊस, 
नगरपालिका कार्यालय, हॉल व 
वाचनालय) 
अंबरखाना परिसरात वन संरक्षण १०.०० गि १०.०० २६ 
कॅम्प उभारणी करणे. 
इजेक्टा ब्लॅकेटच्या संरक्षणा करीता |३२००.०० शि ३२००.०० ३० 
खाजगी जमीनीचे अधिग्रहण करणे - 
८६.९३ ha अंदाजित 
सरोवरा भोवती पदपथ, व्हुविग १०९०.०० a 4020.00 ३६ ते ३८ 
प्लॅटफॉर्म तयार करणे व इलेट्रिकल 
वाहन पुरवठा 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.८४/फ-९ 


| विभाग कामाचे संक्षिप्त विवरण कामाची यापूर्वी वितरीत | भविष्यात परिशिष्ट-अ 
अंदाजित निधी (रु. लागणारा निधी (रु. [मधील बाब 
रक्‍कम (रु. लाखात) लाखात) क्र 
लाखात) 
पर्यटन व वाघ मंदिर दुरूस्ती ८३.६२ foo | ८३.६२ ge 
सांस्कृतिक दुर्गा टेकडी येथे प्रसतावित ort ।५८६१.७९ १४३२.५३ ।४४२९.२६ ६६ ते ७० 
कार्य विभाग । लोणार सरोवरा भोवती प्रस्तावित ९४२.६० 1__| ९४२.६० ७१ 
कामे 
सरोवरातील ऐतीहासीक मंदिराचे ।८४९.०६ २३५.०९ ६१३.९७ ७२ 
संवर्धन व शासकीय इमारतींचे 
नुतनीकरण करणे 
सार्वजनिक = | लोणार-किन्ही रस्ता बायपास करणे |४२७५.०० शि ४२७५.०० ६२ ते ६३ 
बांधकाम व भूसंपादन 
विभाग 
लोणार- मंठा रस्ताचे भुंसपादन १५३०.०० (| १५३०.०० ६५ 
करणे. 
लोणार- मंठा रस्ता बायपास करणे. ।३०८०.०० a 3020,00 ६४ 
गृह निर्माण | अतिक्रमण धारकांचे पुर्नवसन करणे. |३५०.०० बंशी ३५०.०० 4 
विभाग 
जलसंपदा ।सांडव्यामधील solder iced २२९.०० I 228,00 ७३ 
विभाग जतन करणे करीता संरक्षण भिंतीचे 
बांधकाम करणे. 
उच्चव लोणार विज्ञान केंद्राकरीता २१६.०० शि २१६.०० ७४ ते ७६ 
तंत्रशिक्षण प्रयोगशाळा व त्यासाठी लागणारे 
विभाग साहित्य उपलब्ध करणे 
एकूण ३६९७८.७७ | 2023.99 ३४२५५.६६ ७६ कामे 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांक:संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.८४/फ-९, दिनांक २७ जुलै २०२२ सोबतचे 
लोणार सरोवर जतन, संवर्धन आणि विकास आराखडा 


रुपये (लाखात) 


अंतर्गत (राज्य शासनाचे मंत्रालयीन विभाग) 


नगर परीषद लोणार [रतीय पुरातत्व विभागास ण — 
अन्नछत्र स्थळाजवळील 
cree करणे. (05 घरकुलाचे बांधकाम करणे.) 


| rE 
5 =| : 

. | * ie 
al a 2 

+, धि ? 


\ 
—— 


दुरुस्ती करणे. (1170 मी.) a 


ल 3200. 3200.00 र 


षि ie 

4) 

el 

a 
ie 

) 


Tel d ,मा. पुरातत्व विभ , नवी 
दिल्ली द्वारे ४४ No.4/3/41 Jao! W- 
1739 f&.22/02/209 अन्वये 85.32 लक्ष 
मंजुर 


es 


Pyeeres 5 a. पुरातत्व विभाग, नरव 
दिल्ली द्वारे 5९ No.4/3/63/ 2018/W-1547/ 
दि.08/01/2019 अन्वये रु.23.35 लक्ष मंजुर 


म्लाभिवेशळ . भा. पुरातत्व विभाग, नर्व 
दिल्ली BIR File No.4/3/50/2018/W- 1265/ 
दि.०4/0१/2018 अन्वये मंजुर 


दिल्ली द्वारे 18/W-1399/ 
02/11/2018 अन्वये मंजुर 


et 
SS 
( 


दिल्ली द्वार 


1407/ दि.०6/11/2018 अन्वये मंजुर 


(७-७ 


जार विज्ञान केंद्र, लोण णार विज्ञान कै 40.00) उतच्चव उच्च व तंत्रशिक्षण | कुलसचिव, संत गाडगेबाबा | मा. 8 यांचे पारी 
क न द ch Lab a अमरावती 
8 
ऱ्ह जार RISA कंद्र) लोणार व लोणार विज्ञान १ 0 उच्च व उत्चवतंत्राशत्षज | कुलसधिव, संत rete | मा.उच्च न्यायालय, नागपूर यांचे पारीत 
; पिठ, तंत्रशिक्षण विभाग विभाग अमरावती विदयापिठ,  ।|आदेश दिनांक 06.01.2022 चे निर्देश 
अमरावती 
| ---. | || 


रुपये (लाखात) 


लोणार सरोवर विकास आराखडा वर्षनिहाय आवश्यक निधीचे विवरण 
कामाचे Heit वण व पार्च प्रस्तावि एकुण 
प्रारुप आराखडया अंतर्गत वर्षनिहाय अर्थ संकल्पीत तरतुद/निधी मागणी आवश्यक 
निघी बेरीज 
(रु.लक्षात) 
202677 | (७५-10) 
7 


प्रारूप आराखडया अंतर्गत वर्षनिहाय अर्थ संकल्पीत तरलुद/निधी मागणी क 


उप वनसंरक्षक, वन ।म व 
बुलडाणा. 


विभागाचे 4 निवासस्थाने व सा.वां.विभागाकडून 
हस्तांतरीत झालेले विश्रामगृह परिसरातील 5 जुन्या 
रिकाम्या 


त eal 
वन्यजाव 14५ 


“”** 
o 
श्‌ ् 
~ nN s 
3 = - 
Ss 3s 


PAS 
92 


re o 
4b 


यी 


hig maT गदर (कॉर्कीट व धी Heel 
सर्वेक्षण विभाग काढणे, छताची वॉटर प्रुफींग, ओटा दुरुस्ती इत्यादी 


कामे. ) 
Tip मुंगळा महादेव मंदिर ( 


प्रारूप आराखडया अंतर्गत वर्षनिहाय अर्श संकल्पीत तरतुद/निघी मागणी आवश्यक 
निधी बेरीज 


“Fea अन्यक्षेत्र अ aia विकासात्मक कामे. 


sry, संरक्षण भिंतीला irr बसविणे इत्यादी कामे.) 


i= अभियंता, 
ie 
corer 


बांधकाम, 
महाराष्ट्र राज्य 
महामंडळ 


एकुण 


2026-27 


Ges आक. 


७2 


Sis 


x 
हि ii 
. 3 

ड़ 


ad 


न कामाची प्रस्तावत 
रच यज्रणा डा अंदाजित रक्‍कम | कामावर | प्रारुप आराखडया अंतर्गत वर्षनिहाय अर्थ Niacin निधी बेरीज 
(रु.लक्षात) आतापर्यंत 


<a oe | आण 


10) विभागीय आयुक्त कार्यालय. SN 


जार सरोवर विकास आराखडा MTA - 
. _ |/कर्मचारी (4)यांचे नियमीत वेतन (किमान 5 वर्षासाटी 


—— 
3 
Sant 


(> (2 


